शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता नवीन 
महाविद्यालयांना इरादापत्र देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१/मशि-४ 


मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक :- १७ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी 


शासन निर्णय :- 


२०१७/(२९/१७/मशि-४, दि. 94.08.2090. 


२. शासन अध्यादेडा असाधारण क्रमांक ५९ दिनांक 3 ऑगस्ट, २०२२ 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक 
१५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात इरादापत्र मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव 
शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले आहेत. संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट - "ब” मध्ये इरादापत्र 
देण्यासंदर्भात विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून 
निकषांची पुर्तता करणाऱ्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ 
(३) (घ) नुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालील विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या 
नवीन महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खाळील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विना 
अनुदान तत्वावर इरादापत्र मंजूर करण्यात येत आहे :- 


विवरणपत्र अ 

अ.क्र | अ.क्र | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई. 

7 i नेताजी सुभाषचंद्र बोस प्रतिष्ठान गर्भगिरी बॅचलर ऑफ SICH (बी. ए.) 
कॉलेज फॉर वुमेन्स पाथर्डी ता.पाथर्डी जि. बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
अहमदनगर बॅचळर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

बॅचळर ऑफ डिझाईन 

२ २. | श्रीमती अंबाबाई खोब्रागडे शिक्षण सेवा मंडळ बचळलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
आरमोरी अंबामाता महिला महाविद्यालय 
आरमोरी पालोरा रोड मु पो आरमोरी जि 
गडचिरोली ४४१२०८ 

३ 3. | अखिल लोक कल्याण शिक्षण प्रसारक मंडळ | बॅचलर ऑफ डिझाईन 
शिवाजी कॉलेज गट न ७४६९ बकापूर ता जि | बॅचलर ऑफ सायंस -होम सायन्स 
औरगाबाद 

४ ४. । किशोरकुमार जनकल्याण शिक्षण प्रसारक TA ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
मंडळ जालना शिव छत्रपती महाविद्यालय बॅचळर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
चांडोल बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

बॅचलर ऑफ सायंस (होम सायन्स) 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


अ.क्र | अ.क्र | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 
ष्‌. ५. | श्री किसनराव खोब्रागडे एजुकेशन सोसायटी | das ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
आरमोरी माता जगदंबा महिला महाविद्यालय 
वैरागड मु पो वैरागड ता आरमोरी जि 
गडचिरोली 
६. ६. । रहेमानिया तालिमी सोसायटी Fares बॅचलर ऑफ डिझाईन 
इन्स्टिट्यूट ऑफ a डिझायनिंग कासार 
सिरसी ता.निलंगा जि. लातूर 
७. ७. | संघर्ष शहरी व ग्रामीण विकास संस्था अहमदपूर | ब॑चलर ऑफ sce (बी. ए.) 
मराठवाडा महिला महाविदयालय लातूर ता जि | बॅचलर ऑफ डिझाईन 
लातूर बॅचळर ऑफ सायंस (क्लिनिकल 
लेबॉरेटरी सायंस) 
बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
८. ८. | शहीद शिक्षण प्रसारक मंडळ शाहिद स्मृती TAA ऑफ लॉ 
महिला लॉ कॉलेज तिटवे ता राधानगरी जि 
कोल्हापूर 
९. ९. | कानडी बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था सागर कळा, | FAS ऑफ sce (बी. ए.) 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय मौजे तळणी, । बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
ता. मंठा, जिल्हा जालना 
| ०. हिं ०. | सम्यक प्रबोधन संघ कल्याण कौडल्याबाई बॅचलर ऑफ SICH (बी. ए.) 
प्रधान कॉलेज ऑफ अर्टर्स सायन्स अँड बॅचलर ऑफ डिझाईन 
डिझाईन Sa ता मंठा जि जालना गट नं ७२० | बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
हेलस मंठा जिंतूर महामार्ग ता मंठा जि जालना 
i १. : १. | किशोरकुमार जनकल्याण शिक्षण प्रसारक बॅचलर ऑफ SICH (बी. ए.) 
मंडळ, जालना शिव छत्रपती महाविद्यालय बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
सोमनाथ जे तालुका जालना जिल्हा जालना । बॅचलर ऑफ डिझाईन 
FIA ऑफ कंप्युटर अप्लीकेशन 
बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
बॅचलर ऑफ सायंस (होम सायन्स) 
१२. १२. | कै. विष्णाजी पाटील सरोदे शिक्षण प्रसारक TA ऑफ आर्ट्स (बी. ए.) 
मंडळ मंठा गंगा भागीरथी महिला कला वाणिज्य | बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
व विज्ञान महाविद्यालय मंठा मु. पोस्ट मंठा बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
तालुका मंठा जिल्हा जालना 
as. १३. | अखिल लोक कल्याण शिक्षण प्रसारक मंडळ  । Sas ऑफ डिझाईन 
शिवाजी कॉलेज गुलाब नगर मखमलाबाद नाका | बॅचलर ऑफ सायंस-होम सायन्स 
पंचवटी नाशिक 
१४. १४. | आदिवासी शिक्षण प्रसारक मंडळ, मुखेड बॅचलर ऑफ SICH (बी. ए.) 
शिवप्रसाद महाविद्यालय, मुखेड कंधार फाटा । बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
लातुर रोड मुखेड ता मुखेड जि नांदेड बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


अ.क्र | अ.क्र | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम 

१५. १५. | ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था नाशिक श्री SIGN ऑफ आरटटर्स (बी. ए.) 
गजानन महाराज कला विज्ञान व फॅशन बॅचळर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 
डिझायनिंग महिला महाविद्यालय सारताळे बॅचळर ऑफ डिझाईन 
सारताळे ता.नांदगाव, जि. नाशिक 

१६. १६. | नरसिंह सेवाभावी संस्था घनसावंगी तुळजाई | बॅचलर ऑफ डिझाईन 
महिला महाविदयालय सेलू ता सेळू जि परभणी 

१७. १७. | सरदार वल्लभभाई पटेल बहुउद्देशीय ग्रामीणव । बंचलर ऑफ डिझाईन 
शहरी विकास संस्था सावित्रीबाई फुले महिला | बॅचलर ऑफ सायंस -होम सायन्स 
समाजकार्य महाविद्यालय गट नं. १६२, जांभरून 
(परांडे) १६१ वाशिम-अकोला राष्ट्रीय महामार्ग, 
तालुका-वाशिम जिल्हा-वाशिम ४४४५०५ 

१८. १८. | नवोदय शिक्षण प्रसारक मंडळ वरुड बु बॅचलर ऑफ SICH (बी. ए.) 
भारतमाता महिला महाविद्यालय माहोरा मुपो । बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम.) 
माहोरा ता जाफ्राबाद जि जालना पिन ४३१२०६ | बॅचलर ऑफ सायंस (बी. एस्सी.) 

२. अटीवरार्ती:- 


१. शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात येणारे 


इरादापत्र हे कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील. 


. सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी विहित 


अटी व शातींची पूर्तता करण्याच्या दृष्टिने दिलेले असल्याने, या इरादापत्रामुळे संस्थेस 
नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्या शिवाय 
महाविद्यालय सुरु करता येणार नाही. 


. शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र निकटतम 


पुढील वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व शतींच्या 
आधारे इरादापत्र देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व शतींची पूर्तता करुन त्याबाबतचा 
अनुपालन अहवाल अंतिम मान्यता मिळण्याकरीता आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रासह 
विद्यापीठास सादर करणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतूद लक्षात घेता, शासन निर्णय 
दि. १५ सप्टेंबर,२०१७ अन्वये अंतिम मान्यतेची कार्यपध्दती स्पष्टपणे विशद करण्यात 
आलेली आहे. अधिनियमातील तरतूदीनूसार व सदर कार्यपद्धतीनुसार इरादापत्र प्राप्त 
संस्था इरादापत्राच्या अटी व शार्ती पूर्ण करतात त्यांनी विद्यापीठाकडे अंतिम मान्यतेसाठी 
सर्व कागदपत्रासह अर्ज करावा व विद्यापीठांनी सर्व पात्र अर्जदार संस्थेचे अर्ज व 
त्यासोबतचा अनुपालन अहवाल मंजुरीच्या शिफारशीसह परिशिष्ट “क” व प्रपत्र “ब” व 
त्यासोबतच्या कागदपत्रासह शासनाकडे सादर करावा. 


. नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छूक संस्थेने 


इरादापत्रातील अटी व शर्तीची पूर्तता केळी असल्याचा अनुपालन अहवाल संबधित 
विद्यापीठाकडे दाखल करावा. त्यासोबत परिशिष्ट “क” मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे 
जोडण्यात यावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२२/(११४/२२)(१)/मशि-४ 


५. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १०९ (3) (च) अंतर्गत 
परंतुकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खंड (ड) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, जर 
व्यवस्थापन इरादापत्रातील Aid अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र 
व्यपगत झाल्याचे समजण्यात येईल. 

६. सदर महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची 
प्रक्रिया सुरु करु नये. 

७. सदर महाविद्यालयास वरील विवरणात नमूद अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय सुरु करण्यास 
इरादापत्र हे संबधित विद्यापीठातील अधिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या धारणेतून देण्यात 
येत आहे. विद्यापीठाने याबाबत खातरजमा करावी. 

८. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत इरादापत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ 
नयेत. अशा प्रकारे प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यास या संदर्भातील कायद्यातील 
तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल व इरादापत्र रद्द करण्यात येईल. 

९. महाविद्यालयामध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करताना The Rights of Persons with 
Disabilities Act, २०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भातील वेळोवेळी विहित 
केलेल्या निकषानुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील 
याची खातरजमा करण्यात यावी व अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता अहवाल सादर करतांना या 
संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 

१०. राज्य क्रोडा व युवा धोरण २०१२ च्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण, शासन 
निर्णय दिनांक २५.०७.२०१३ मधील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


३. विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करताना संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धती व निकषांचे पालन करावे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०८१७१३२०४०२२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 


DATTATRAYA =o ण, 
RAMBHAU KAHAR यया 
(द. XT. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३) मा.मंत्री (उ.व त.शि) यांचे खाजगी सचिव 
४ प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.), मंत्रालय, मुंबई 
५ संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६ कुलसचिव, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई 
७  सर्वविभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
८) विशि-३/विशि-४ कार्यासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
९) संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 


१० निवडनस्ती (मरि-४) 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


